अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला अंतर्गत 
१) लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला २) अकोला पाटबंधारे 
विभाग, अकोला उपविभागातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा -२०२४/(१२२/२०२४)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-०१.०४.२०२४. 


पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२३/(४४३ /२०२३)/लपा, दि. १३.१०.२०२३. 
२) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.आढावा-२०२३/प्र.क्र.४७/आ(पुनर्रचना), दि.२३.१०.२०२३ 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ०८/१६/आपुक, दि.२१.०२.२०२४. 
४) अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला यांचे पत्र जा.क्र.३४८व ३४७/आस्था १/मुदतवाढ 
(ल.पा.)/२०२४, दि.०१.०२.२०२४. 
प्रस्तावना:- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ अन्वये अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला अंतर्गत १) लघु 
पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधीनस्थ ५ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११४ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०२ पदांना २) अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधीनस्थ ३ 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदास व ३) 
कार्यकारी अभियंता बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा अधिनस्थ Ares कालवा प्रकल्प उपविभाग, 
मलकापुर या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र.२ अन्वये शासन निर्णय क्र.आढावा-२०२३/प्र.क्र.४७/२३/आस्था. (पुनर्रचना) दिनांक २३.१०.२०२३ 
अन्वये बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा हा विभाग बुलडाणा हा विभाग बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
बुलडाणा या मंडळ GRATIN संलग्न करण्यात आलेला असल्यामुळे (कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे 
विभाग, बुलडाणा यांचे अधिनस्थ व्याघ्रनाळा कालवा प्रकल्प उपविभाग, मलकापुर उपविभागातील ) विभागातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदे वगळण्यात आली आहेत. 
संदर्भ क्र. 3 अन्वये वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- 

आता संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट “अ”, आणि “ब” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,अकोला सिंचन मंडळ, अकोला अधिनस्थ १ लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला व 
त्याच्या अधीनस्थ ५ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०२ पदांना २) अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधीनस्थ ३ उपविभागातील नियत 


शासन निर्णय क्रमांकः FEAT -२०२४/(१२२/२०२४)/लपा 


अस्थायी आस्थापनेवरील ४९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. 
३१.०८.२०२४ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील. 

२) उपरोक्त पदे विभागने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍्त/व्यपगत झालेली नसतील. 

४) अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधीळ घट/पदांमधीळ वाढ/सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम/अचूक आहे 
असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर करण्यात 
यावा. 

लेखाशीर्ष :- 

अधीक्षक अभियंता,अकोला सिंचन मंडळ, अकोला अधिनस्थ १) लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या 
अधीनस्थ ५ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च हा “मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च सर्वसाधारण (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भागभांडवली अंशदान(वेतन) (०४) (०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(अनिवार्य), (४७०१ आय १७१) “ या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व त्या खालील मंजूर अनुदानातुन भागवावा. तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च 
हा“ मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली भांडवली खर्च 
सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) योजनाअंतर्गत (०२)(०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ६६५)” या खालील मंजूर अनुदानातुन भागवावा. 

अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधीनस्थ ३ उपविभागातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांचा खर्च हा“मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च(८०) सर्वसाधारण (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे 
विकास महामंडळांना भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य)(०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान, (४७०१ आय १७१) ” तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा “मागणी 
क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली भांडवली खर्च सर्वसाधारण (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) योजनाअंतर्गत (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ६६५)” या खालील मंजूर अनुदानातुन भागवावा. 

अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला यांच्या अधिनस्त मृद तपासणी उपविभाग, अकोला या उपविभागातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च हा “मागणी क्र. आय-३, मुख्य लेखाशीर्ष २७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प 
(८०) सर्वसाधारण (००१), संचालन व प्रशासन (०२)सामाईक आस्थापना (२) कार्यकारी आस्थापना योजनेत्तर मागणी 
(२७०१ १२७१) ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्या खालील मंजूर अनुदानातुन भागवावा. 


हा निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक २१.०२.२०२४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEAT -२०२४/(१२२/२०२४)/लपा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०४०१११५४३९७९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER, 
RESOURCES DEPARTMENT, 


b200b2df2a6c4331b4a626db8cf6d32f7b30a2c55 14afe21 
882df5 1ab&cdaad2, postalCode=400032, st: hi 


, st=I 
B H AGA T INumber=2711C1 0FAGCF7DA605799BE6228F533334F260EDE 
E79F096333766DAB604E021, cn=VARSHA SANDEEP BHAGAT 


Date: 2024.04.01 12:06:14 +05'30' 


(वर्षा भगत) 
सहपत्र :- परिशिष्ट अ ,ब कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd :- 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 
मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प,जलसंपदा विभाग, अमरावती, 
अधीक्षक अभियंता, अकोला पाटबंधारे मंडळ, अकोला, 
कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला, 
कक्ष अधिकारी , आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती/मुदतवाढ, लपा संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEAT -२०२४/(१२२/२०२४)/लपा 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्र. मुदवा- २०२४/(१२२/२४)/लपा , दि.०१/०४/२०२४ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी पदांचा तपशिल 
सेवा सातत्य कालावधी दि. ०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 


कार्यालयाचे नांव 


पदनाम 


पदसंख्या 


3) 


लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्यांच्या अधिनस्थ उपविभाग 


लघु पाटबंधारे विभाग , 
अकोला 


कार्यकारी अभियंता/स.का. अ 
उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ 
शाखा अभियंता 

विभागीय लेखापाल 

प्रथम लिपीक 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

निम्नश्रेणी लघुलेखक 
आरेखक 

सहायक आरेखक 

संगणक 

भांडारपाल 

सहायक भांडारपाल 

वाहन चाळक 

नाईक 

चौकीदार 

शिपाई 


-0 - 9७90 - 2 


Oo -0 © © 5S 6 © 2S DBD 


Cc 
ae 


एकूण 


aA 
ec 


| 


लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र. १, अकोला (बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

वाहन चालक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 

चौकीदार 

शिपाई 


A © 0०09७ - © © A -“ ०७८ -5 


एकूण 


re) 
ios 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEAT -२०२४/(१२२/२०२४)/लपा 


१.२ 


लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र. 
६, अकोट (बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

वाहन चालक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 

चौकीदार 

शिपाई 


AY © ०09७ - © © A -“ KH oO 


एकूण 


-O 
ios 


>) 


लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र. 2, अकोला (बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

वाहन चालक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 

चौकीदार 

शिपाई 


A © "७८. © © O© A O KH oO 


एकूण 


१.४ 


लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र. ७, अकोट (बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

अनुरेखक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 

चौकीदार 

शिपाई 


एकूण 


लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र.3, अकोला (बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

आरेखक 

अनुरेखक 

शिपाई 


एकूण 


विभाग व उपविभाग मिळून नियत अस्थायी एकूण पदे- ११४ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEAT -२०२४/(१२२/२०२४)/लपा 


२.१ 


आ) अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधिनस्थ उपविभाग 


लघु पाटबंधारे बांधकाम 
उपविभाग क्र.४, अकोला 
(बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

वाहन चालक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 

चौकीदार 

शिपाई 


A © C&C O© © O© A O CK oO 


एकूण 


pe) 
ios 


२.२ 


लघु पाटबंधारे बांधकाम 
उपविभाग क्र.५, अकोला 
(बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

वाहन चालक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 

चौकीदार 

शिपाई 


AY -“ 0०9७0 - © O© A O KH Oo 


एकूण 


2.3 


मृद तपासणी उपविभाग, 
अकोला 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

प्रयोगशाळा सहायक 

प्रयोगशाळा परिचर 

शिपाई 


एकूण 


नियत अस्थायी एकूण पदे- ४९ 


एकूण नियत अस्थायी पदे = (११४--४९)5१६३ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEAT -२०२४/(१२२/२०२४)/लपा 


सेवा सातत्य कालावधी दि. ०१/०३/२०२४ ते ३१/०८/२०२४ 


परिशिष्ट -ब 
शासन निर्णय क्र. मुदवा-२०२४/(१२२/२०२४)/लपा, दि.०१/०४/२०२४ चे सहपत्र 
रुपांतरीत अस्थायी पदांचा तपशिल 


अ.क्र उपविभाग पदनाम संख्या पदधारकाचे नांव पैवानिवृत्ती 
दिनांक 
१) लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधिनस्थ उपविभाग 
षि लघु पाटबंधारे मजूर ०२ ।१.पी.एम. टिपले ३१/११/२०२४ 
उपविभाग क्र.१, २. बी. एम. वारकर ३०/०९/२०२७ 
अकोला (बांध.) 
रुपांतरीत अस्थायी पदे एकूण = 02 
२) अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधिनस्थ उपविभाग 
अकोला मृद कारकून शि १.अ.सलीम अ.मन्नान ३१/०३/२०२८ 
तपासणी उपविभाग, 
अकोला 


रुपांतरीत अस्थायी पदे एकूण = 09 


एकूण रुपांतरीत अस्थायी पदे = (02+09)=03 


VARSHA SANDEEP 


BHAGAT 


(वर्षा भगत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


